प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२१-२२ 
व सन २०२२-२३ मधील कामांना पुन्हा स्थगिती 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १६ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ: १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०२२/०७/ 
प्र.क्र.४१३/पर्यटन, दि. ०२.११.२०२२ 

शासन परिपत्रक : प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत संदर्भाधीन शासन निर्णय, दि.०२.११.२०२२ 
अन्वये स्थगिती उठवून पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या कामांसंदर्भात पुढील 
आदेश होईपर्यंत कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये, अशा सूचना याद्वारे देण्यात येत आहेत. 
2. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२१११६११२१३३०४२३ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 


2.5.4,20=5459d36186f52b61cb47b4246001 e4cObbd80c48f89ad 


18f0037e8608934214, postalCode=400032, st=M 
J A DH A V seriaINumber=5D495C041EC26693EC8970305B3BF74FDOE430FC 
D53917C7F440A44AC2DC6A30, cn=SANJAY NAMDEO JADHAV 


(संजय जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
संबंधित सर्व जिल्हाधिकारी. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


संबंधित सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


— ee जी. दु, Re ae टे 


संबंधित सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी. 


wo 
° 


. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 


Pane) 
wo 


. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 


“wo 
Aa) 


. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्राळय, मुंबई 


. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


>“ 
AU 


